प्रस्तावना :- 


कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत चाचणी किट्स आणि 
कन्झ्युमेबल्सची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

रू. १०१,७६,१३,६५४/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , 
दि. १७.०४.२०१५ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दि. २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३१.०८.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रश्ञा-२ , दि. ०६.११.२०२०. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/कोविड- 
१९/प्रमा/खरेदी/५०२८/२०२०/औखक-१, दि. ०१.०३.२०२१ 


केंद्र शासनाने दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० पासून कोविड किट्सचा पुरवठा बंद केल्यामुळे राज्य 
शासनाच्या अखत्यारितील प्रयोगशाळांकरिता लागणाऱ्या किट्सचा पुरवठा अखंडित सुरु रहावा 
याकरिता उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी दिनांक ३१.०८.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीच्या 


अनुषंगाने निर्गमित इतिवृत्तानुसार शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या प्रयोगशाळांकरिता लागणारे 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


व्ही.टी.एम. किट, आर.एन.ए. एक्सट्रॅक्कान टेस्ट आणि आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट चा पुरवठा 
करण्याकरिता वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास प्राधिकृत करण्यात आळे आहे. सध्या राज्यात 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने त्याबाबतच्या चाचण्यांमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. 


२. कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी 
दि. ०१.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून कोविड-१९ चाचणी तपासणी 
प्रयोगशाळांसाठी लागणाऱ्या चाचण्यांचे साहित्य पुरविण्याकरीता कोविड-१९ च्या RTPCR 
चाचण्यांकरीता लागणारे किट्स आणि कऱ्झ्युमेबल्स यांची खरेदी मे. हाफ़कीन महामंडळ, मुंबई 
यांचेकडून करण्याकरिता रु. १०१,७६,१३,६५४/- इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रूग्णालये 
आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी 
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 
कोविड-१९ उपाययोजनेसाठी सप्टेंबर, २०२० च्या अधिवेशनात रू.३००.०० कोटी इतक्या पुरवणी 
मागणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, 
मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कोविड-१९ चाचणी तपासणी प्रयोगशाळांसाठी लागणाऱ्या 
चाचण्यांचे साहित्य पुरविण्याकरीता अंदाजित रु. १०१,७६,१३,६५४/- (रूपये एकशे एक कोटी 
शहात्तर लाख तेरा हजार सहाशे चोपन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या खाळीळ नमूद बाबींची खरेदी 
हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


Sr. No. Item Estimated Estimated Cost per | Estimated Total 
Quantity Ordered reaction (Rs) Cost (Rs) 
1 RTPCR Kits 60,00,000 50.06 30,03,60,000 
9 Magnetic Manual RNA 3,33,360 29.96 99,87,466 
Extraction Kits 
3 Spin Column Manual RNA 16,66,680 28.87 4,81,17,052 
Extraction Kits 
4 Automated RNA _ Extraction 39,99,960 79.89 31,95,56,804 
Kits 
5 VTM Kits 60,00,000 13.47 8,08,20,000 
1 6__| Consumables ( Annexure-A ) 25,87,72,332 
Total (Rs.) 101,76, 13,654/- 


२०७ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


अटीव शर्ती :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 


— 


~~ 


~~ 


> Cr 


S 


= 


~ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, 
रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन जीव औषध निर्माण 
महामंडळाकडून करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार खरेदी करण्यात 
यावी. 

सदर औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची आवश्‍यकता / 
मागणी याची शहानिशा / खातरजमा संचालनालयाने केलेली आहे. 

सदरहू औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची विर्निदिष्टे 
व्यापक व सर्वसमावेशक असून त्यानुसार सदर बाबींचा पुरवठा करू हाकणारे किमान 
तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र८२/भाग/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयातील नमूद विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

या बाबींची खरेदी प्रक्रिया Gem पोर्टल / महाटेंडर द्वारे करावी. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 
विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

उक्त बाबींची तांत्रिक fafafese (technical specifications) संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा, पुणे (NIV) / राष्ट्रीय प्रजनन 
स्वास्थ्य संशोधन संस्था, मुंबई (NIRRH) यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

खरेदीविषयक बाबींची feat (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांनी तातडीने लागणाऱ्या बाबींची मागणी तात्काळ 
हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. तसेच, प्रत्येक महिन्याला लागणाऱ्या बाबींची 
मागणी किमान १५ दिवस आधी हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. 


qo) हाफकिन महामंडळाने उपरोक्त बाबींच्या खरेदीसाठी जीईएम/ महाटेंडरद्वारे निश्चित 


केलेल्या पुरवठादारास एकाच वेळी पुरवठा आदेश न देता, याबाबत संचालक, वैद्यकीय 


3 of ७ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


शिक्षण आणि संशोधन यांच्याकडून प्रतिमाह प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार मासिक 
तत्त्वावर पुरवठा आदेशा निर्गमित करावेत. 


११) हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर औषधी व तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त 
करून घेण्यासाठी तात्काळ पुढील आव्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 
१२) कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 
१३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या २२१०-३३१४ या लेखाशीर्षाखाली 
कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुरवणी मागणी द्वारे मंजूर निधीपैकी 
रु. १०१,७६,१३,६५४/- इतका निधी तात्काळ हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करावा. 
१४ हाफकिन महामंडळाने प्रत्येक वेळी निविदा करताना उपलब्ध असलेल्या चाचणी 
किट्स चा साठा व विधिग्राह्य कालावधी (expiry date) विचारात घेऊनच निविदा 
प्रसिध्द करावी. 
२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १४ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 
व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन, मुंबई व सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष) मुंबई यांची 
राहील. 


3. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांच्या पुढील लेखाशीर्षामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
०१-संचालन व प्रशासन 
(00)(09)- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 
8. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , दि. 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक -७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8 of 8 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलबध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०३०८११०५०५९८१३ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र Digitally signed by Swati Suresh Loh 
Swa t | DN: ent Of Maharashtra, 
ou= ion And Drug 
ep: ‘ode=400032, 
S U re S h faf1fo5262ec7b0737903120dF 
387867f017650e284f3e90868f26d 12d, 
INumber=ab72b061785ae0359686d 18 
Oddb0f52744a155be1924d6ab3706elde7 
ohar eer tet 
Date: 2021.03.09 12:26:22 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
८. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


दुर्ा७ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२, दिनांक ०५.०३.२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


Sr. No Pack Total Estimated वि ; 
Name of Item and Specification Unit Size Requirement | Rate per | Total Estimated 
unit (Rs) cost (Rs) 

1. | Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Single tip गं 4583840 4.22 19343805 
Graduated, 0.2- 10 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse and 
DNAse Free, Racked 

2. | Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Single tip | 4075720 4.31 17566353 
Graduated, 0.2- 20 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse and 
DNAse Free, Racked 

3. | Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Single tip az 6201764 4.22 26171444 
Graduated, 2- 200 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse and 
DNAse Free, Racked 

4. | Sterile micropipette Tips made of virgin Polypropylene, Single tip | 7095080 4.22 29941238 
Graduated, 100- 1000 uL, Clear Low Retention, Filtered, RNAse 
and DNAse Free, Racked 

5. | Extra long barriertips sterile 1000 ul Clear Sterile Low Retention, | Single tip ial 3230939 4.22 13634563 
RNAse and DNAse Free, Racked 

[| 2 ml tubes made of virgin Polypropylene, Clear, RNAse and single tube 500 4909575 1.56 7658937 
DNAse Free 

7. | 2 ml Cryovials, suitable for storage in -80°C and liquid nitrogen, single cryovial 500 3304520 14.16 46792003 
RNAse and DNAse Free. 

शिळा . | Cryoboxes for storage of samples (100 place for upto 2ml of single cryobox 10 43900 421.85 18519215 
tubes) 

[eal Adhesive Plate Sealer for 96 well plates single plate 100 193292 71.39 13799116 

sealer 

10. | Optical Adhesive Plate Sealer lightcycler 480 sealing foil High single palte 100 12160 116.82 1420531 
quality sealing. sealer 

11. | qPCR seal sheets (140mm X 77 mm) single sheet 100 14120 77.88 1099666 

12. | Strip tubes and cap 0.1 ml (00४ PCR) single tube and 250 220000 12.18 2679600 


cap 


& of 0 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


13. | 0.1 ml PCR strip with cap compatible with 0 machine single PCR strip 120 22920 38.70 887004 
with cap 
14. | 0.2 ml PCR strip with cap compatible with 0१११0०६ machine single PCR strip 120 148540 46.88 6963555 
with cap 

15. | 0.1 ml 96 well PCR plates half skirted compatible with *°" single plate 50 4080 246.62 1006210 
machine, white 

16. | 0.1 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with “” single plate 50 2600 246.62 641212 
machine pack of 25 

17. | 0.1 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with “” single plate 50 1100 246.62 271282 
machine pack of 50 

18. | 0.1 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with “” single plate 50 2512 246.62 619509 
machine pack of 100 

19. | "च्यात white shell PCR plates 96 well, clear well thin wall single plate 50 11972 220.66 2641742 

20. | “कलल 480 multiwell plate 96, white single plate 50 1840 246.62 453781 

21. | 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with "5 | single plate 50 16672 188.80 3147674 
machine pack of 25 

22. | 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with ™"°"""5 | single plate 50 5200 188.80 981760 
machine pack of 50 

23. | 0.2 ml 96 well PCR plates semi skirted compatible with ™"°"""5 | single plate 50 13872 188.80 2619034 
machine pack of 100 

24. | Absolute alcohol (Ethanol 99.9% laboratory grade for molecular 500 ml bottle 1 17620 1121.00 19752020 
lab 500 ml 

25. | Rnase away for molecular testing (Removes RNase and DNA 500 ml bottle 1 4044 1770.00 7157880 
contamination 500 ml 

26. | Nitrile gloves powder free for molecular testing free size one pair 100 645000 20.16 13003200 

Total Cost (Rs.) 25,87,72,332 


9 of 9 


